प्रादेशिक मनोरुग्णालय,येरवडा,पुणे येथील 
७५ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५७ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १६ एप्रिल,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः BIS २०१७/प्रक्र-१६४/आरोग्य ३(अ), 
दि.२४.१.२०१८. 
२) अतिरिक्त संचालक (मा.आ.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/माआ/टे-१/नक्र- 
१५७/प्रामरु पुणे अस्थाई पदे/७९२-९४/१८, दि.१२.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे येथील ७५ 
अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ७५ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर- १ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
(०५)(०१)मनोरुग्णालये 
(२२१० ०२१७) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५७/आरोग्य ३(अ) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१९१७३५४३१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Rajendra 


R चै] e al d fa ean eae Shamraoji 
., १8७, C= IN, S = 
Mah htra, 0 = G 

Shamra OJ Gittanarashiva, OU~ Public 
Health Department 


Kau rte Oe ian 6 13:10:53 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुकक्‍्त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (मा.आ.), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, पुणे 
अधिक्षक,प्रादेशिक मनोरुग्णालय,येरवडा,पुणे 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
९. 


वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 


१०.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


११.निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, क्रमांक पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे लेखाशिर्ष 
क्र व दिनांक संख्या चाळू ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
१ | एमएमई/३८८३/६६०२९५/(ओब, वरिष्ठ लिपीक १ ५२००-२०२०० (पीबी-१ ग्रेड पे २४०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
दि.१८.११.१ ; शासन निर्णय क्र.अपदे २२१० - वैद्यकीय सेवा व 
२ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १ ५२००-२०२०० (पीबी-१ ग्रेड पे ४२०० २२१० - वैद्यकीय सेवा व 
२०१७/प्र.क्र.१६४/आरोग्य-३अ, सार्वजनिक आरोग्य 
3 | युडीपीएचडी क्र.ओएस/ ११६७/ कनिष्ठ लिपीक 2 | ५२००-२०२०० (पीबी-१ ग्रेड पे १९०० दि.२४.१.२०१८ ०६ - नागरी आरोग्य सेवा - 
३१४०५/व्ही, दि.२०.९.६९ विषम चिकित्सा 
४ | युडीपीएचडी क्र.एनआर/ १०७३/ अधिपरिचारिका ७ | 4200-20200 (पीबी-१) ग्रेड पे ४२०० ११०- रुग्णालये व दवाखाने 
६३६११/ व्ही, दि.४.५.१९७४ (०५)(०१) - मनोरुग्णालये 
(२२१० 02419) 
५ | युडीपीएचडी क्र.एचएचई/१०७१/ अधिपरिचारिका & 4200-20200 (पीबी-१ ग्रेड पे ४२०० व 
६३७२८/जी, दि.२२.४.१९७८ 
६ | युडीपीएचडी क्र.एचएचई/१०७८/ अधिपरिचारिका २ ५२००-२०२०० (पीबी-१ ग्रेड पे ४२०० 
३७१८/पीएच, दि.७.११.१९७९ 
७ | एमएमई/३८६३/६०२९५/(ऑ) ब, वाहनचालक १ ५२००-२०२०० (पीबी-१ ग्रेड पे १९०० 
दि.१८.११.१ ववा 
é os स्वयंपाकी (9 । ४४४०-७४४० (-१एस ग्रेड पे १६०० 
९ | सा.आ.वि.क्र.एमएचवाय/१०८३/ कनिष्ठ लिपीक २ 4200-20200 (पीबी-१) ग्रेड पे १९०० 
५५०५/एसईआर-३, दि.२२.५.१९८४ 
qo | सा.आ.वि.क्र.एएसओ/१६८२/ प्रमुख पुरुष परिचर १ ५२००-२०२०० (पीबी-१ ग्रेड पे १९०० 
२६५५/सेवा-६, दि.३०.४.१९८५ 
११ प्रमुख स्री परिचर १ ५२००-२०२०० (पीबी-१ ग्रेड पे १९०० 
(श्रेणीवर्धीत पदे) 3 : . 
१२ | सा.आ.वि.क्र.एमएचओ १०८६/ शिपाई १ ४४४०-७४४० (-१एस) ग्रेड पे १३०० 


३०५/सीआर-१७/आ-३, 
दि.२४.६.१९८७ 


१३ | सा.आ.वि.क्र.एचएसपी १०८६/ वरिष्ठ लिपीक १ ५२००-२०२०० (पीबी-१) ग्रेड पे २४०० मागणी क्रमांक आर-१ 
१४०४/सीआर-१०८/आ-३, 2290 - वैद्यकीय सेवा व 
दि.२२.७.१९८७ सार्वजनिक आरोग्य 

१४ | सा.आ.वि.क्र.सीआर १६९०/ अधिपरिचारिका ३ | 4200-20200 (पीबी-१ ग्रेड पे ४२०० ०६ - नागरी आरोग्य सेवा - 
प्र.क्र.१२३/आ-३, दि.३०.३.१९९१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग विषम चिकित्सा 
(श्रेणीवर्धीत) शासन निर्णय क्र. क्र.अपदे ११०- रुग्णालये व दवाखाने 

२०१७/प्र.क्र.१६४/आरोग्य-३अ, (04)(09) - मनोरुग्णालये 

१५ | सा.आ.वि. शासन निर्णय क्र.पदआ । व्यवसाय उपचार २ ९३००-३४८०० (पीबी-२) ग्रेड पे ४३०० दि 

.२४.१.२०१८ (२२१० ०२१७) 
२००७/प्र.क्र.११७/ सेवा-१, तज्ञ 
दि.६.८.२००७ 

१६ 3 मनोविकृती तज्ञ ९३००-३४८०० (पीबी-२) ग्रेड पे ४३०० 

परिचारीका 

१७ वरिष्ठ लिपीक ५२००-२०२०० (पीबी-१) ग्रेड पे २४०० 

१८ मनो.सामाजिक ९३००-३४८०० (पीबी-२) ग्रेड पे ४३०० 

कार्यकर्ता 

१९ अधिपरिचारिका ५२००-२०२०० (पीबी-१ ग्रेड पे ४२०० 

२० yal परिचर ५२००-२०२०० (पीबी-१) ग्रेड पे १८०० 

श्रेणी-१ 

२१ वैद्यकीय अधिकारी १५६००-३९१०० (पीबी-२) ग्रेड पे ५४०० 

२२ परिसेविका ९३००-३४८०० (पीबी-२) ग्रेड पे ४३०० 

२३ कनिष्ठ लिपीक 4200-20200 (पीबी-१) ग्रेड पे १९०० 

एकूण ७५ 


